जलसंपदा विभागातील सहायक कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) गट-अ या संवर्गाची 
दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सअज्ये २०२४ /प्र.क्र.३०/आ(संनि), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक. १४ ऑगस्ट, २०२४ 


शासन परिपत्रक 


जलसंपदा विभागातील सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य, गट-अ संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2028 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली 


असून, ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट “अ” येथे जोडण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक 


१३.०७.२०२१ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 


विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


३. जलसंपदा विभागातील सर्व विभागप्रमुखांना कळविण्यात येते की, त्यांनी प्रस्तुतची 


ज्येष्ठतासूची यादीतील सर्व अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. सहायक कार्यकारी अभियंता 


(स्था.) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत काही हरकती/सूचना असल्यास त्या 


दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत संबंधित विभागप्रमुखांच्या अभिप्रायांसह शासनास सादर कराव्यात. 


विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील 


बरोबर असल्याचे गृहित धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 


४. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 


या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळी असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 


२०२४०८१४१७२२२४८५२७ असा आहे. तसेच सदरचे शासन परिपत्रक जलसंपदा विभागाच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सअज्ये २०२४ /प्र.क्र.३ ०/आ(संनि), 


wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात आले आहे. संबंधितांनी 


तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घेवून आवश्‍यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


BA P U SAH E B ताळा दच by BAPUSAHEB RAMDAS 
DN: CN = BAPUSAHEB RAMDAS SONAWANE, C 


RAM DAS SONAWAN E ='N, S= Maharashtra, © = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES. 
DEPARTMENT 
Date: 2024.08.14 18:00:17 +05'30° 


(बापूसाहेब रा.सोनवणे) 
सोबत :- परिशिष्ट-अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


) अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032, 
) सचिव,मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
) सचिव(लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
8) सचिव(प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
) 
) 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. (पत्राने) 

महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन 

संस्था, नाशिक. 

७  महाळलेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

८) महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

९) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

qo) उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११ अधीक्षक अभियंता व सह संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

१२ कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ(वर्ग-१)/आ(वर्ग-२)/आ(प्रशिक्षणो/गोपनीय/नोंदणी 
शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२. 

१३) संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


वर्गाचे नाव -सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), गट-अ 
प्रेणी- एस-२० (रुपये ५६१००-१७७५००) 


संबंधित म.लो.आ.ने ज्या 
सहायक कार्यकारी अभियंता (स्था) | पदावरील ना प प्रवर्गातून | व्यक्तीचा मूळ । संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा 
यांचे नांव नियुक्तीचा शिफारस केली । जात प्रवर्ग दिनांक दिनांक 
दिनांक तो प्रवर्ग 


:. 0... |. ही... ee ह. |. ही... ण. 


BAPUSAHEB 5॥॥॥०॥5 "कहता ळय तील टल S= 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 


SO N AWA N E = WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2024.08.14 18:00:33 +05'30" 


4 


(बापूसाहेब रा.सोनवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


